केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) 
योजनेकरिता सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षामध्ये 
निधी वितरण करणेबाबत. 

केंद्र हिस्सा ६०टक्के (लेखाशिर्ष २५०५ए१०२) 
राज्य हिस्सा ४०टक्के (लेखाशिर्ष २५०५ए१११) 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.६६/अर्थसंकल्प (विघयो) 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- २४ मार्च, २०२३ 


वाचा :- 9) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२ व दि.०८.०२.२०२२३ 
२) ग्राम विकास विभागाची नस्ती क्र.प्रआयो-२०२२/प्र.क्र.११२/योजना-१० 


शासन निर्णय :- 

केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण या योजनेसाठी अनुसूचित जाती उप योजनेंतर्गत सन २०२२- 
२३ करिता २५०५ए१०२ (केंद्र हिस्सा ६०टक्के) या लेखाशिर्षाखाली रु.३५१८८.५० लाख अर्थसंकल्पीत असून सुधारित 
अंदाजान्वये रु.४२९५६.४८ लाख इतका नियतव्यय मंजूर आहे. तसेच (२५०५ए१११) राज्य हिस्सा ४० टक्के या 
लेखाशिर्षाखाली रु.२३४५९.०० लाख इतका निधी अर्थसंकल्पीत असून सुधारित अंदाजान्वये रु.२८६३७.६५ लाख 
इतका नियतव्यय मंजूर आहे. 

वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.०४.०४.२०२२ व दि.०८.०२.२०२३ रोजीच्या परिपत्रकान्वये सन २०२२-२३ या 
आर्थिक वर्षाकरिता निधी वितरीणाची कार्यप्रणाली ठरवून दिलेली आहे. केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) 
या योजनेसाठी वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेनुसार (२५०५ए१०२) ६०टक्के केंद्र हिस्सा या लेखाशिर्षाखाली 
रु.१२२०८.६०० लाख तसेच केंद्र हिऱ्याच्या समरुप राज्यहिज्यासाठी (२५०५ए१११ ४०टक्के राज्य हिस्सा या 


लेखाशिर्षाखाली रु.८१३९.०६३ लाख इतका निधी प्रशासकीय विभाग प्रमुख म्हणून अपर मुख्य सचिव, ग्राम विकास 
विभाग यांना अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यास शासन मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 

२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती 
अतिडाय गंभीर स्वरुपाची राहण्याची शक्यता असल्याने सदर वितरीत निधी खर्च करतांना नियंत्रक अधिकारी यांनी 
विहित पध्दतीने काटकसरीच्या उपाययोजना करुन खर्च करावा. सध्याच्या शासकीय धोरणास अनुसरुन मंजूर 
आराखड्यानुसार याच वर्षात निधी खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतूदीतून 
झालेल्या खर्चाचा अहवाल, लेखाशिर्षनिहाय/ उपलेखाशिर्षनिहाय तसेच साध्य झालेले भौतिक उद्दिष्टनिहाय 
माहिती, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र, संबंधित क्षेत्रिय अधिकारी यांनी आयुक्‍त, समाजकल्याण, संबंधित प्रादेशिक उप 
आयुक्‍त, समाजकल्याण, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग व ग्राम विकास विभाग यांना प्रत्येक महिन्याच्या 
१० तारखेपर्यंत पाठवणेबाबत दक्षता घ्यावी. 

३. विभाग प्रमुख / नियंत्रक अधिकारी यांनी अनुसूचित जाती घटकांसाठीचा निधी त्याच घटकांवर खर्च होईल 
याची दक्षता घ्यावी, जेणेकरुन शासनाला या योजनांवर होणाऱ्या खर्चावर संनियंत्रण ठेवता येईल. 


४. सदरशासननिर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करतांना विभागप्रमुख तसेच नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी 


महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तीय नियम तसेच वित्त विभागाच्या 
संदर्भाधीन दि.४.४.२०२२ च्या परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.६६/अर्थसंकल्प (विघयो) 


षु. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.४.४.२०२२ व दि.०८.०२.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात आणि वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.१०५३/व्यय-१४, 
दि.२०.०३.२०२३ अन्वये प्राप्त सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०३२४१४०७२१५६२२ असा आहे. सदर आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Digitally signed by PRASHANT PUNDLIK WAGH 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SOCIAL JUSTICE AND 

SPECIAL ASSISTANCE DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

2.5.4.20=759¢87fbd 1 e68c290a7221620636ede8425d6a870aa0240f18d726 
‘Be6b832, 


७6८ 

pseudonym=81399435626E9FEA18299D95CAA243F02DC0029F, 
SerialNumber=5599270E38B296E5E5D814FF5976561A3EC66D875AEB425, 
D735E1D7C12140929, cn=PRASHANT PUNDLIK WAGH 

Date: 2023.04.19 17:53:11 +05'30' 


(प्रशान्त पुं. वाघ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


-0 


अपर मुख्य सचिव, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

आयुक्त, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

सर्व प्रादेशिक उप आयुक्‍त (समाजकल्याण) (समाजकल्याण आयुक्‍तालयामार्फत) 

ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, yar मजला, विधानभवन, मुंबई 

महालेखापाल (लेखापरिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/ नागपूर 

महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, सिडको भवन, ५वा मजला, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई. 
वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

निवडनस्ती (अर्थसंकल्प/ विघयो), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग. 


OS Se SY SS 


won 


पृष्ठ २ पैकी २ 


